विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नांदेड व 
भारतीय प्रश्ञासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र, 
औरंगाबाद या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार 
सोपविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१४/(२५७/१४)/२/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०१८. 
वाचा :- 
१) शासन आदेशा, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०१४/(२५७/१४)/४/मशि १, 
दिनांक १२.४.२०१८ 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०१८/(२७२/१८)/मशि-१, 
दिनांक २८.११.२०१८ 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०१८/(२७२/१८)/मशि-१, 
दिनांक २८.११.२०१८ अन्वये डॉ. सतीश देशपांडे यांच्याकडे विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
नांदेड या पदाचा तात्पुरता अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेशा होईपर्यंत सोपविण्यात आला आहे. 
सदर अतिरिक्त कार्यभार याद्वारे संपुष्टात आणण्यात येत असून विभागीय सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण, नांदेड या पदाचा तात्पुरत्या स्वरुपात अतिरिक्‍त कार्यभार, सदर शासन आदेशाच्या 
दिनांकापासून ३ महिन्यांसाठी किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार प्राप्त होईपर्यंत 
यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत खाळीळ अध्यापकाकडे त्यांच्या नावासमोरील रकान्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे सोपविण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव व मूळ पदनाम सहसंचालक पदाचा तात्पुरता अतिरिक्त 
कार्यभार 


णं डा. बळीराम पंढरीनाथ लहाने, सहयोगी | सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नांदेड 
प्राध्यापक, वसंतराव नाईक शासकीय कला व | विभाग, नांदेड 
विज्ञान महाविद्यालय, नागपूर 


तसेच शासन आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०१४/(२५७/१४)/४/मशि-१, 
दिनांक १२.४.२०१८ अन्वये डॉ. बळीराम लहाने यांच्याकडे संचालक, भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व 
प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद या पदाचा तात्पुरत्या स्वरुपातील अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला 
आहे. सदर कार्यभार याद्वारे संपुष्टात येत असून संचालक, भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण 
केंद्र, औरंगाबाद या पदाचा तात्पुरत्या स्वरुपात अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेश होईपर्यंत खालील 
अध्यापकाकडे त्यांच्या नावासमोरील रकान्यात दर्शविल्याप्रमाणे सोपविण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव व मुळ पदनाम तात्पुरत्या स्वरुपात अतिरिक्त कार्यभार 


णि श्री. विठ्ठल मोरे, सहयोगी प्राध्यापक, । संचालक, भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व 
शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, | प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद 
औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१४/(२५७/१४)/२/मशि-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१२१४१२०६०८७३०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Manisha P 
= 1t Of Maharashti 
nical Education Department, 


Manisha 
र hi 
2.5.4.20=108cbdac08c7e940866a8"c97bfe7f8 
p ravi n Kj n i 61bf192ce9dd6b4d0924623149a5 19ed, 


Date: 2018.12.14 12:13:51 +05'30' 


(म. प्र.किणी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), नागपूर. 
संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण). 


. प्राचार्य/ संचालक, संबंधित शासकीय महाविद्यालये /संस्था 


८. कुलसचिव, महाराष्ट्रातील सर्व अकृषि विद्यापीठे 


१०, 
११: 
षर. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/औरंगाबाद/नांदेड 

सहसचिव (विशि), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

डॉ. सतीश देशपांडे, सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नांदेड विभाग, नांदेड 

डॉ. बळीराम लहाने, सहयोगी प्राध्यापक, वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाजविज्ञान 


संस्था, नागपूर 


१३. श्री. विठ्ठल मोरे, सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद 
१४. निवडनस्ती (मशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


